राज्यात सन २०१८ च्या खरीप 
हंगामामध्ये घोषित केलेल्या दुष्काळी 
भागातील ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा 
योजनांची विद्युत देयकांची रक्‍कम 
टंचाई निधीतून देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३/पापु-१४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २८ मार्च, २०१९ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांकः एससीवाय २०१८/प्र.क्र.२४६/म-७, 
दिनांक ११.१२.२०१८ व दिनांक २१.१२.२०१८ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, महसूल व वन विभाग क्रमांकः एससीवाय २०१८/प्र.क्र.२४६/म-७ , 
दिनांक ०४.०१.२०१९ 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांकः एससीवाय १२/२०१८/प्र.क्र.६८/म-११, 
दिनांक १५.०१.२०१९ व दि. २७.०३.२०१९ 


प्रस्तावना - 


राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई वर मात करण्याच्या 
दृष्टीने दुष्काळ घोषित केलेल्या क्षेत्रातील नोव्हेंबर, २०१८ ते जून, २०१९ या ८ महिन्याच्या 
कालावधीतील ग्रामीण तसेच नागरी भागातील चालू विद्युत देयके टंचाई अंतर्गत प्राप्त होणा-या 
निधीमधून अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने सदर उपाययोजनांवरील खर्च 
भागविण्याच्या दृष्टीने महसूल व वन विभागाने या विभागाकडे निधी वितरीत केला आहे. सदर प्राप्त 
झालेला निधी संबंधित जिल्ह्यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

शासनाने दुष्काळ घोषित केलेल्या क्षेत्रातील नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत विद्युत देयके 
तसेच नोव्हेंबर, २०१८ ते फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीतील ग्रामीण तसेच नागरी भागातील चालू 
विद्युत देयकांचा खर्च भागविण्यासाठी रुपये ११७४८.९४ Gra ( अक्षरी रुपये एकशे सतरा कोटी 
अठ्ठेचाळीस लाख AMAT हजार फक्त ) इतका निधी सोबत जोडलेल्या प्रपत्र नुसार जिल्हा निहाय 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३/पापु-१४ 


वितरीत करण्यासाठी संबंधीत विभागीय आयुक्तांकडे खालील अटींच्या अधीन राहून मुक्‍त करण्यात 


येत आहे. 


१) 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दुष्काळ घोषित केलेल्या क्षेत्रातील सर्व ग्रामीण तसेच 
नागरी भागातील पाणी पुरवठा योजनांची नोव्हेंबर, २०१८ ते फेब्रुवारी, २०१९ या 
कालावधीतील चालू विद्युत देयके अदा करण्याबाबत हा निधी तात्काळ खर्च करावा. 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध निधी अनावश्यक रितीने कोषागारात आहरीत 
करुन तो वाटपा अभावी बँकेत पडून रहाणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे आदेशा 
वेळोवेळी देण्यात आलेले आहेत, असे असतानाही कोषागारातून रक्‍कम आहरित करुन 
बँकेत ठेवू नये अशा सकत सूचना या IN निर्णयान्वये पुन:श्च देण्यात येत आहेत. अजी 
बाब आढळून आल्यास त्याला तात्पुरता अपहार समजून, संबंधितांवर शिस्तभंगाची 
कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. सदर निधी चाळू आर्थिक वर्षातच खर्च 
होणे आवश्‍यक असून तो व्यपगत होणार नाही अथवा कोषागारातून आहरित करुन बँक 
खात्यात काढून ठेवला जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांना 
सूचना देण्यात येत आहेत. 

विभागीय आयुक्तांकडे सोपविलेल्या निधीचा विनियोग करताना सदर निधी ज्या 
प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे त्याचा त्याच प्रयोजनासाठी वापर होत आहे तसेच 
निधीचे वाटप करतांना संबंधित कामासाठी पूर्वी निधी वितरीत करण्यात आला नाही याची 
खातरजमा विभागीय आयुक्त यांनी करावी. निधीच्या वाटपाचे लेखे, अभिलेख विहीत 
कार्यपद्धतीनुसार अनुदान आहरीत व तिरीत करणा-या कार्यालयाच्या स्तरावर अद्ययावत 
ठेवण्यात यावे. त्याचप्रमाणे दरमहा होणा-या प्रत्यक्ष खर्चाची माहिती पुढील महिन्याच्या ५ 
तारखेपर्यंत एकत्रितरित्या शासनास सादर करावी. दर तीन महिन्यांनी झालेल्या खर्चाची, 
महालेखाकार कार्यालयात नोंदविण्यात आलेल्या खर्चाशी पडताळणी करुन त्याबाबतचे 
विहीत प्रमाणपत्र या विभागाकडे तात्काळ सादर करावे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत 
मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता नियंत्रक अधिका-याने घ्यावी. 
वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानातून जर काही रक्‍कम खर्ची पडणार नसेल तर ती 
रक्‍कम विहीत वेळेत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 

याबाबतचा खर्च “मागणी क्र. सी-६, २२४५ -नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणार्थ सहाय्य, ०१- 
अवर्षण, १०२-पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, (९१)-राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार खर्च, (९२) (09) पिण्याच्या पाण्याचा आकस्मिक निकडीचा पुरवठा (२२४५ 
२१८५) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या उपलेखाशीर्षामध्ये भागवावा व त्याखाली 
अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३/पापु-१४ 


५) आहरण व संवितरण अधिका-यांनी कोषागार / उप कोषागार अधिकारी यांजकडे 
पाठविण्यात येणा-या व बिलासोबत जोडल्या जाणा-या कॉम्प्युटर स्लीपमध्ये गौण / 
उपलेखाशीर्षाचा संगणक संकेतांकाचा न चुकता उल्लेख करावा. तसेच, कोषागारातून 
उपकोषागारातून आहरीत केलेल्या रक्कमेचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


निधी वितरणाचा तपशील विभाग निहाय खालीलप्रमाणे आहे :- 
(रक्‍कम रुपये लाखात) 


अ.क्र. विभाग वितरीत करण्यात येत 
असलेले अनुदान 

१ कोकण ७९.१८ 

२ नाशिक ३७३१.७० 

३  । पुणे ३२४१.४२ 

४ औरंगाबाद ३२६०.४० 

५ अमरावती १०३३.५० 

६ नागपूर ४०२.७४ 
एकूण ११७४८.९४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२७१७२५४५८७२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by १. 8. Kumatgi 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=WSSD 
e e Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96d578360190574be078f 


Ku aa a tg 90f44cde8446df6e461003bf3672f1 
8f9dbab1603da, cn=R. B. Kumatgi 
Date: 2019.03.28 14:15:31 +05'30' 
(राजेंद्र कुमटगी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखाकार, (लेखा व परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. महालेखाकार, (लेखा व परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३/पापु-१४ 


३. अपर मुख्य सचिव (म.व पु.), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (ग्रा.वि.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई, 

९. विभागीय आयुक्‍त (सर्व 

१०. जिल्हाधिकारी (सर्व 

११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व ) 

१२. मुख्य अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

१३.मा. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१४.उप सचिव / पापु-१४, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक 
१५.पापु-१४ संग्रहासाठी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३/पापु-१४ 


प्रपत्र 
विभागीय आयुक्तांनी खालीलप्रमाणे जिल्हा निहाय निधी वाटप करावा. 


अ.क्र. ।जिल्हा निधी (रक्‍कम रु.लाखात) 
[ar] पालघर ७९.१८ 
एकूण ७९.१८ 
२ नाशिक ५७२.४० 
३ धुळे ६६९.२५ 
४ नंदुरबार १८०.६५ 
षु जळगांव १०३३.११ 
& अहमदनगर १२७६.२९ 
एकूण ३७३१.७० 
9 पुणे ६७४.९८ 
८ सातारा २०४.७४ 
९ सांगली ४३१.३५ 
।__१० ___| सोलापूर १५०३.०० 
।__११ | कोल्हापूर ४२७.३५ 
एकूण ३२४१.४२ 
१२ औरंगाबाद १६२६.७३ 
१३ जालना १६२.९५ 
१४ बीड ३३६.४६ 
१५ परभणी 982.90 
१६ हिंगोली ९२.४० 
१७ नांदेड १८१.७० 
१८ उस्मानाबाद ४३६.४० 
१९ लातूर २३१.०६ 
एकूण ३२६०.४० 
२० अमरावती ४८९.३९ 
२१ अकोला १८८.३४ 
२२ वाशिम २३.५२ 
२३ बुलढाणा २१६.४८ 
२४ यवतमाळ ११५.७७ 
एकूण १०३३.५० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१९/प्र.क्र.१३/पापु-१४ 


२५ नागपूर १३५.३५ 
२६ वर्धा १०५.५३ 
२७ गोदिया १५.०९ 
२८ भंडारा ९.१३ 
२९ चंद्रपूर ८०.९९ 
३० गडचिरोली ५६.६५ 
एकूण ४०२.७४ 
एकूण बेरीज ११७४८.९४ 


Digitally signed by १.8. Kumatgi 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=WSSD 
bs क Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
७ 2.5.4.20=96d578360190574be078f 


K U aa a tg 90f44cde8446d16e46 1003bf3672f1 
8f9dbab1603da, cn=R. B. Kumatgi 
Date: 2019.03.28 14:17:00 +05'30' 
(राजेंद्र कुमटगी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


